राज्यातील पोलीस दलातील कर्मचारी 
यांना घरबांधणीसाठी बँकांमार्फत कर्ज 
व्यवस्था करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बियुडी-०११७/प्र.क्र.२/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: १९ ऑगस्ट, २०१७ 


संदर्भ :- शासन निर्णय, क्रमांक बीयुडी ०११७/प्र.क्र.२/आस्था-१, दिनांक १० एप्रिल, २०१७ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


राज्यातील पोलीस दलातील कर्मचारी यांना घरबांधणीसाठी बँकामार्फत कर्ज व्यवस्था 
करण्याबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर झासन 
निर्णयातील अ.क्र.५ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :- 


अनुक्रमाक 4:- 

“गृह विभाग, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, पोळीस महासंचाळक, पोलीस 
आयुक्त, बृहन्मुंबई व पोलीस महासंचालक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई” यांना उपरोक्‍त 
अनुषंगाने संयुक्तपणे करारनामा करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


हे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र.२०१७०८१९११५४०७४४२९ असा आहे. हे 
शासन शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by V. M. Bhat 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Home Department, postalCode=400032, 
h a t st=Maharashtra, 
e e 2.5.4.20=5f0272b97156a5d2812bad6725ca46fb267 
1d1da08208cfdd6677facOafd6bf2, cn=V. M. Bhat 
Date: 2017.08.21 11:55:20 +05'30' 


(व्यं. मा. भट) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बियुडी-०११७/प्र.क्र.२/आस्था-१ 


४) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

पोळीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, 
मुंबई. 

) सर्व पोलीस घटक प्रमुख. 

) व्यवस्थापकीय संचालक, सर्व राष्ट्रीयकृत व वाणिज्जिक बँका. 

) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


Cc 
eS 
m 


Bae) 
~~ 


GS 


(३ 


१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-एक, मुंबई. 
११) महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र-एक, मुंबई. 
१२) महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र-दोन, नागपूर. 
१३)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-नागपूर. 
qu) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१५)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१६) राज्यमंत्री गृह(शाहरे/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 
१७) मुख्य सचिव यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१८)अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वी.स. 
) 
) 
) 
) 


१९) प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्राळय, मुंबई यांचे स्वी.स. 

२१) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२२) निवड नस्ती (आस्था-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


